सैनिकी सेवापूर्व शिक्षण den, औरंगाबाद 
कार्यालयातील अधीक्षक नि लेखापाल गट ब 
(राजपत्रित) पदावर पदोन्नती देण्यासाठी 
विभागीय पदोन्नती समितीची रचना. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : एसपीआय-२०१८/प्र.क्र.३९८/का.२८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २१/०९/२०१८ 


संचालक, सैनिकी सेवापूर्व शिक्षण संस्था, औरंगाबाद यांच्या कार्यालयातील Hear लिपिक 
या पदावरुन अधीक्षक नि लेखापाल गट (ब) या राजपत्रित पदावर पदोन्नती देण्यासाठी 
खालीलप्रमाणे समिती गठीत करण्यास झासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


अप्पर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव व वि.चौ.अ.(१) अध्यक्ष 
सह सचिव/उप सचिव (का.२८), सामान्य प्रशासन विभाग, 

मंत्रालय, मुंबई सदस्य 
संचालक, सैनिकी सेवापूर्व शिक्षण संस्था, औरंगाबाद सदस्य 
अवर सचिव (कार्या-१६-ब), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई सदस्य 
(मागास वर्गीयांचे प्रतिनिधी) 


अवर सचिव (कार्या-२८), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई सदस्य सचिव 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०९२११६५६४७१३०७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Suresh a 
Mahadeo Khade ** 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रति, 

१. प्रधान सचिव व वि.चौ.अ.(१) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

२. उप सचिव (का.२८), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

३. संचालक, सैनिकी सेवापूर्व शिक्षण संस्था, औरंगाबाद 

४. अवर सचिव (कार्या-१६-ब), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 

५. अवर सचिव (कार्या-२८), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 

६. निवडनस्ती /कार्यासन-२८ 


